RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक १४ ] 


सोमवार , जून १, २०१५ / ज्येष्ठ ११ , शके १९३७ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १० .०० 


र 


पद 


प 


असाधारण क्रमांक १९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांचे कार्यालय, सिंधुदुर्ग 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ चा नियम ५ 
क्रमांक जीएडी / ३३०१/ १२ / २०१४ . - मी , रविंद्र सावळकर , जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग असे सुचित करीत आहे की , पंचायत समिती, सावंतवाडी 
येथील सार्वत्रिक निवडणूक , २०१२ चे निकालानंतर सावंतवाडी तालुका विकास आघाडी या नावाचा पंचायत समिती गट / पक्ष / आघाडी पंचायत 
समिती, सावंतवाडीकरिता अस्तित्वात आल्याबाबत अधिकृत नोंद दिनांक १४ मार्च २०१२ रोजी या कार्यालयाच्या नोंदवहीमध्ये पृष्ठ क्रमांक १ ते ८ 
येथे करण्यात आलेली होती . श्री . महेश रमेश सारंग, सदस्य ८०- कारिवडे व गटनेता सावंतवाडी तालुका विकास आघाडी, सावंतवाडी वगैरे ४ 
यांनी दिनांक २ मे २०१५ रोजी दिलेल्या अर्जानुसार खालीलप्रमाणे ४ सदस्यांनी सावंतवाडी पंचायत समितीच्या सावंतवाडी तालुका विकास 
आघाडीतून विभक्त होऊन स्वतंत्र सावंतवाडी तालुका शिवशाही विकास आघाडी गट स्थापन केल्याची रितसर नोंद घेण्याबाबत कळविल्यावरून 
त्याबाबतची अधिकृत नोंद या कार्यालयाचे अभिलेखात विहीत नमुन्यातील नोंदवहीत करण्यात आली आहे. 

गटातील सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे आहेत : 
अनुक्रमांक पंचायत समितीचे नाव पंचायत समिती सदस्याचे नाव 

आघाडी /पक्ष / गटाचेनाव 
(१) ( २) 

( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . महेश रमेश सारंग 
सौ. सुनयना शाम कासकर 

सावंतवाडी तालुका शिवशाही 
पंचायत समिती, सावंतवाडी 
श्री . नारायण लक्ष्मण राणे 

विकास आघाडी . 
श्री . विनायक यशवंत दळवी 


रविंद्र सावळकर , 
जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


सिंधुदुर्गनगरी , दिनांक ६ मे २०१५ . 
भाग एक - अ( को. वि .पु.) - १९ - १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


